श्री शारदा भवन एज्युकेशन सोसायटी, 
नांदेड संचालित श्री शारदा भवन 
प्राथमिक शाळा, चिरगल्ली जुना मोंढा, 
नांदेड या शाळेचे अर्धापूर, जि.नांदेड 
येथे स्थलांतर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३३२२/प्र.क्र.४०४/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ जून, २०२२ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 

संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांचे जा.क्र.शिउसं/ला/कार्या-०८/ 
एनव्हीएन/२०२२-२३/१६२३, दिनांक २३ मार्च, २०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
श्री शारदा भवन एज्युकेडहान सोसायटी, नांदेड संचालित श्री शारदा भवन प्राथमिक शाळा, 
चिरगल्ली जुना मोंढा, नांदेड या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक शाळेचे (इयत्ता १ ली ते ४ थी), 


अर्धापूर, जि.नांदेड येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त झाळेची इमारत जीर्ण व धोकादायक झाल्याने संस्थेच्या मालकीच्या जागेत अर्धापूर, 
जि.नांदेड येथे स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर 
करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 
(२) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(३) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


झासन निर्णय क्रमांक : WITT ३३२२/प्र.क्र.४०४/एसएम-१ 
2 Rania Ga Saas, SY a, GigE aT Wee Foam Wola 
पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१५१३३९४९४५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


id by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


i} 
IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 
PRAVIN RAJARAM Sis 
:8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1 ed4f4fces65ed. 


MUNDHE ——— 
(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर 

३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नांदेड 
अध्यक्ष/ सचिव, श्री शारदा भवन एज्युकेशन सोसायटी, नांदेड 
., निवडनस्ती (एसएम-१). 


"० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


